शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. 
पोकुआ-०५१८/ प्र.क्र.२०७/ 
पोल-७, दिनांक २७.०६.२०१८, 
रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोकुआ-०५१८/प्र.क्र.२०७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ११ एप्रिळ २०१९. 


बाबा. १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोकुआ-०५१८/ प्र.क्र.२०७/ पोल-७.दिनांक 
२७.०६.२०१८. 
2) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-१३/ 
कुआयो/ २०३१/ १८, दिनांक ११.०७.२०१८. 


प्रस्तावना. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील पायधुनी पोलीस ठाणे येथील 
पोलीस नाईक-३१५४६, श्री. संजय भाऊ सुर्वे, यांना यकृत प्रतिरोपण (Liver Transplant) 
शस्त्रक्रियेसाठी येणारा खर्च महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना याखाली, शासन ज्ञापन, 
गृह विभाग, क्र. पोकुआ-०५१८/ प्र.क्र.२०७/ पोल-७, दिनांक २७.०६.२०१८, द्वारे मंजूर 
करण्यात आला होता. तथापि, श्री. संजय भाऊ सुर्वे, पोळीस नाईक, यांचे दिनांक 
१४.०८.२०१७ रोजी फोर्टीस हॉस्पिटल, मुलुंड, मुंबई, येथे उपचारादरम्यान निधन झाले, असे 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी कळविले आहे. 


२. उक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता उक्त शासन ज्ञापनाद्वारे देण्यात आलेल्या मंजुरीचे 
प्रयोजन उरले नाही. म्हणून शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


IR निर्णय. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोकुआ-०५१८/ प्र.क्र.२०७/ पोल-७, दिनांक 
२७.०६.२०१८, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहे. 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१११४५७१९२७२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SWAPNIL 7 ee 

GOPAL BORSE 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-०५१८/प्र.क्र.२०७/पोल-७. 


२) दिवंगत संजय भाऊ सुर्वे यांचे कुटुंबीय (पोलीस SPH, शहन्गुंबई यांच्याणर्फत, 


प्रत- 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 


४) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


